“प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय 
व इतर अनुषंगिक खर्चांसाठी वितरीत करण्यात 
आलेल्या निधीपैकी शिल्लक असलेल्या 
तरतुदीतून सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, 
पुणे या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी 
यांची बैठक व्यवस्था नुतनीकरणांकरीता 
रू.१,६३,३२,८६८/- इतका निधी खर्च 
करण्यासाठी मंजूरी देण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ मार्च, २०२३. 


१. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. प्रपिवियो-२०२२/प्र.क्र.9३/११-अ, 
दि. २१.०७.२०२२ 

२. आयुक्त(कृषि),कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/सां.१/अ.क.बैठक व्य./ प्रक्र.३१/ 
१३८०/२०२२, दि.१३.०१.२०२३. 

३. कृषि सहसंचालक (वि.प्र.१, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/सां.१/अ.क.बैठक व्य./ 
प्र.क्र.३१/९८०४/२०२३, दि.१७.०३.२०२३ आणि त्यासोबतचे मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे यांचे wa क्र.मुअपु/ 
का-२/इमारती/१७६४/२०२३, दि.१६.०३.२०२३ 


प्रस्तावना :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी 
रु.१९,६९,२७,०९६/- इतकी रक्‍कम संदर्भ क्र.(१ येथील शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आली 
आहे. आता संदर्भ क्र. (२) आणि (३) च्या पत्रान्वये मागणी केल्यानुसार प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत 
प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या रु.१९,६९,२७,०९६/- मधून 
शिल्लक असलेल्या तरतुदीतून सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील अधिकारी 
/ कर्मचारी यांची बैठक व्यवस्था नुतनीकरणांकरीता रू.१,६३,३२,८६८/- इतकी रक्‍कम खर्च 
करण्याकरीता मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक खर्चासाठी संदर्भ क्र.(१) 
च्या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीमधून शिल्लक असलेल्या तरतुदीतून 
सांख्यिकी विभाग, कृषि आयुक्तालय, पुणे या कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचारी यांची बैठक 
व्यवस्था नुतनीकरणांकरीता रू.१,६३,३२,८६८/- इतकी रक्कम खर्च करण्याकरीता शासनाची 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.२२/११ओ 


२. सदर निधी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना, शासनाने वेळोवेळी निर्गमित 
केलेले शासन निर्णय / परिपत्रके तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती 
नुसारच खर्च करण्याची तसेच कामांची द्विरुक्ती होणार नाही याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी 
आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


३. सदर झासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९ / 
प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५ सप्टेंबर २०१९ नुसार विभागास प्राप्त झाळेल्या अधिकार अन्वये निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 

oe प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२५११५३४४६५०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SARITA RISHI i al 
BANDEKAR DESHMUKH =: an 


(सरिता बांदेकर- देशमुख) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. संचालक (वि.प्र), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मध्यवर्ती इमारत, पुणे 
संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११. सह सचिव (११-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१२. कक्ष अधिकारी (2- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१३. निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


